केंद्र व राज्य हिस्सा वितरण आदेशा 


जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- प्रशासन मधील 
अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते 
भागविण्याकरीता सन २०२०-२१ करीता प्राप्त 
झालेले केंद्र हिव्याचे अतिरिक्त अनुदान व त्यास 
अनुरुप राज्य हिछ्याचे अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-२८/योजना-५ 
बांधकाम भवन,तळमजला 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट,मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १४ जुले, २०२१. 


वाचा :- 

१. केंद्र शासनाचे आदेशा क्र.आर-१७०१४/१४/२०१९-२०/-३॥ (SI.NO.&8),f8.2% जुले, २०२०. 

२. विभागाचा पुनर्वितरण शासन ज्ञापन क्र.जिग्राप्र-२०२०/प्र.क्र-१७/यो-५, दिनांक ५ ऑक्टोंबर, २०२०. 
३. शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-२०२०/प्र.क्र-१७/योजना-५, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२०. 

४. केंद्र शासनाचे आदेशा H.AR-49098/98/2020-29/-DRDA (81.९०.४८),दि.२५ फेब्रुवारी, २०२१. 
५. केंद्र शासनाचे आदेशा क्र.आर-१७०१४/१४/२०२०-२१/-०३१०/ (81.९०.७४),दि.१७ मार्च, २०२१. 

६. वित्त विभाग शा.परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १५ मार्च, २०२१. 

७. विभागाचा पुनर्वितरण शासन ज्ञापन क्रमांक : जिग्राप-२०२१/प्र.क्र.१९/यो-५ दि. २५ मार्च, २०२१. 
८. केंद्र शासनाचे आदेशा क्र.आर-१७०१४/०१/२०२०-२१/०७३१०/॥(२७॥)(81.९०.८९),दि. २७ मार्च, २०२१. 
९. वित्त विभाग शा.परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामधील अधिकारी / कर्मचारी यांचे 
वेतन व भत्ते अदा करण्याकरीता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडून संदर्भ क्र. ८ अन्वये 
केंद्र हिऊ्याचे अतिरिक्‍त अनुदान रुपये १,९४,०२,८००/- (रुपये एक कोटी ARG लक्ष दोन हजार आठशे 
फक्त) इतका निधी प्राप्त झाला आहे. 

वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करीता मागणी क्र. एल-३, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन (६०% केंद्र 
हिस्सा) लेखाशिर्ष-२५१५ २५९३ अंतर्गत रुपये ४२६३.०९ लक्ष व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रश्ासन (४०% 
राज्य हिस्सा) लेखाशिर्ष-२५१५ २६०१ अंतर्गत रुपये २८४२.०६ लक्ष इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात 
आली आहे. 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासनमधीलळ अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा 

करण्याकरीता मागील सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता प्राप्त झालेले केंद्र हिश्‍्याचे अतिरिक्‍त अनुदान 
रुपये १,९४,०२,८००/- (रुपये एक कोटी चौऱ्याण्णव लक्ष दोन हजार आठशे फक्त) व यास अनुरुप राज्य हिस्सा 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-२८/योजना-५ 


४०% रु.१,२९,३५,२००/- (रुपये एक कोटी एकोणतीस लक्ष पस्तीस हजार दोनशे फक्त ) असे एकूण 
रु.३,२३,३८,०००/- (रुपये तीन कोटी तेवीस लक्ष अडतीस हजार फक्त) इतका निधी चाळू आर्थिक वर्ष २०२१- 
२२ मधील अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासनमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे 
वेतन व भत्ते अदा करण्याकरीता संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद यांना आहरण व वितरण 
अधिकारी म्हणून अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बी.डी.एस.) उपलब्ध करुन देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासनमधीळ अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा 
करण्याकरीता आव्यक प्रतिमाह वेतनासाठी सरासरी खर्च विचारात घेऊन केंद्र हिस्सा ६०% रुपये 
१,९४,०२,८००/- (रुपये एक कोटी AAV लक्ष दोन हजार आठशे फक्त) व यास अनुरुप राज्य हिस्सा ४०% 
रु.१,२९,३५,२००/- (रुपये एक कोटी एकोणतीस लक्ष पस्तीस हजार दोनशे फक्त) असे एकूण 
रु.३,२३,३८,०००/- (रुपये तीन कोटी तेवीस लक्ष अडतीस हजार फक्त) इतका निधी खालील विवरणपत्रामध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद यांना आहरण व वितरण अधिकारी म्हणून 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बी.डी.एस.) वितरीत करण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र. 
(रुपये लाखात) 
क्र. जिल्हा केंद्र हिस्सा केंद्र हिश्यास अनुरुप एकूण निधी 
अतिरिक्त अनुदान ६०% राज्य हिस्सा ४०% रु.३२३.३८० 
(एकूण रु.१९४.०२८) (एकूण रु.१२९.३५२) 
[१ | २ ३ ४ षु 
La. | अहमदनगर ६.१९१२ ७.१२७१ १३.३१८३ 
२. अकोला ५.४२९५ ३.६१९७ ९.०४९२ 
३ अमरावती ६.१९१२ ४.१२७५ १०.३१८७ 
४. | औरंगाबाद ५.४२९५ ३.६१९७ ९.०४९२ 
षु. बीड ६.१९१२ ४.१२७५ १०.३१८७ 
६. भंडारा ५.४२९५ ३.६१९७ ९.०४९२ 
| ७. | बुलढाणा ६.१९१२ ४.१२७५ १०.३१८७ 
८. चंद्रपूर ६.१९१२ ४.१२७५ १०.३१८७ 
९. धुळे ४.३८१४ ३.९२०५ ८.३०१९ 
| १० | o | गडचिरोली ६.१९१२ २.१२७५ ८.३१८७ 
अधे | गोंदिया ५.४२९५ १.६१९७ ७.०४९२ 
१२. हिंगोली ४.३८१४ २.९२०९ (9.3023 
१३. | जळगांव ६.१९१२ ४.१२७५ १०.३१८७ 
१४. जालना ५.४२९५ ३.६१९७ ९.०४९२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


are निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-२८/योजना-५ 


१५. | कोल्हापूर ६.१९१२ ५.१२७५ ११.३१८७ 
१६. लातूर ५.४२९५ ३.६१९७ ९.०४९२ 
१७. नागपूर ६.१९१२ ४.१२७५ १०.३१८७ 
१८. नांदेड ६.३८२१ ४.२५४७ १०.६३६८ 
१९ नंदूरबार ५.४२९५ ३.६१९७ ९.०४९२ 
२० नाशिक ६.१९१२ ४.१२७५ १०.३१८७ 
२१ | उस्मानाबाद ५.४२९५ ३.६१९७ ९.०४९२ 
२२. परभणी ५.४२९५ ३.६१९७ ९,.०४९२ 
२३. पालघर ५.४२९५ ३.६१९७ ९.०४९२ | 
२४. पुणे ६.१९१२ ५.१२७५ ११.३१८७ 
२५. रायगड ६.१९१२ ४.१२७५ १०.३१८७ 
२६. | रत्नागिरी ५.४२९५ ३.६१९७ ९.०४९२ 
२७. सांगली ५.४२९५ ३.६१९७ ९.०४९२ 
२८. सातारा ६.१९१२ ४.१२७५ १०.३१८७ 
२९. । सिंधुदूर्ग ५.४२९५ ३.६१९७ ९.०४९२ 
३०. | सोलापूर ६.१९१२ ४.१२७५ १०.३१८७ 
३१. ठाणे ४.३८१७ ३.९२११ ८.३०२८ 
३२. वाशिम ५.४२९५ ३.६१९७ ९.०४९२ 
३३. वर्धा ५.४२९५ ०.६१९७ ६.०४९२ 
३४. | यवतमाळ ६.३८२१ ४.२५४७ १०.६३६८ 
एकूण १९४.०२८ १२९.३५२ ३२३.३८० 
2) केंद्र हिऱ्याच्या निधीचा खर्च ग्राम विकास विभाग मागणी क्र.एल-३, 2494- इतर ग्रामीण विकास 


कार्यक्रम, ००-१०४- जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण-प्रशासन (००)(०१)-जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- 
प्रशासकीय खर्च (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम), ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) (२५१५ 
२५९३) या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२०२२ च्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

३) राज्य हिऱ्याच्या निधीचा खर्च ग्राम विकास विभाग मागणी क्र.एल-३, २५१५- इतर ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम, ००-१०४- जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण-प्रशासन (००)(०२)-जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- 
प्रशासकीय खर्च (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम), ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) (२५१५ 
२६०१) या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२०२२ च्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

8) हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च करण्यात यावे, 
अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 
तसेच सदर निधी खर्च न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

4) सदरहु अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर प्रकल्प संचालकांनी पुढील माहिती:- 9) मंजूर केलेली 
रक्‍कम, २) कोषागारातून काढळेळी रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, ४ सदर निधी 
खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व ५ महालेखापाल कार्यालयातील रकमेशी ताळमेळ केल्याचे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-२८/योजना-५ 


प्रमाणपत्र इत्यादी कार्यासन क्र.योजना-२ व योजना-५, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, २५-मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ यांच्याकडे पाठवावी. 
६) सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक २४ जून, २०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांच्या प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सदर शासन निर्णयातील तपासणी सूचीतील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१४१३२५३३७६२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


eye 
D | | | Digitally signed by Dilip Babasaheb Patil 
[2 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Rural Development Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=82e461e0a32ec649f0a60e4372F7c 
a a S a h e bbb3edff433d33cc0d95db6f8dbf1 fa4f7f, 

serialNumber=6721aca60d5973c4d265472 

69488f4f9d7c98360213c1a8ca7eccc36b35 


b Patil ee तती 
(fear. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) 
२) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) व (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
3) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) व (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर. 
४) संचालक, लेखा व कोषागार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) संचालक, निवासी व लेखा कोषागार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६) मु.का.अ., जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, जि.ग्रा.वि.यं.(सर्व). 
७) उप आयुक्त, (विकास) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
८) प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सवी. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 
qo) मुख्य लेखापरिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
११) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१७, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) वरिष्ठ लेखाधिकारी, शासनस्तर अंतर्गत लेखा परिक्षण पथक, बांधकाम भवन, मुंबई-०१. 
१३) निवडनस्ती (कार्यासन योजना-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


